Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक १३ ] 


गुरूवार ते बुधवार , मार्च २८ , एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३ , शके १९ ४१ [ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये १०-०० 


.. 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
नाही. 


१-१९ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- (भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-१३ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना 

अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु) म . शा . रा., अ . क्र . ३३९ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कावि - भू.सं.- इवद - क.लि.-५२८-२०१९. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसुल व 
वनविभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र .-७७- अ -२, दिनांक ११-९-२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील १००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


अ .- एक -१ ( ३१ ९ ३) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २८- एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३ , शके १ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनूसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तिचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाच्या कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( इमारत व दळणवळण) बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यास 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-२०१२-१३ , मौजा बिरसिंगपुर, ता . बुलडाणा . 
अ . क्र . 

गट क्र . लागवडयोग्य क्षेत्र पोटखराब क्षेत्र 

एकूण 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५) 

हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१८३ 


०३९ 


० ०७ 


०४६ 


भूसंपादनाचे प्रयोजन -मौजे बिरसिंगपूर येथिल मॉडेल डीग्रीकॉलेजला जाणा- या पोच रस्त्याच्या कामासाठी. 

अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

मौजा बिरसिंगपुर येथील मॉडेल कॉलेजला जाणारा पोच रस्ता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

मौजा बिरसिंगपुर येथील मॉडेल डीग्री कॉलेजला जाणारा पोच रस्त्याकरीता ०.४६ हे. आर जमीनीचा प्रस्ताव . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकरीता महाविद्यालयीन शिक्षणाची एक 
उत्कृष्ट सोय उपलब्ध होणार आहे . त्याचबरोबर या भागामध्ये रोजगार निर्मीती होणार आहे. शिक्षणामुळे 
व रोजगारामुळे त्यांच्या जीवनमानात ( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २८- एप्रिल ३ , २०१९ / चैत्र ७-१३ , शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा खाजगी शेतजमिनीवर असून त्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा 
गावठाण बाधीत होत नाही . तसेच कोणतीही व्यक्ती विस्थापीत होत नाही. 
त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव 
निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


सदर प्रकल्प हा पोच रस्त्याचा असल्यामुळे पर्यावरण मान्यता व सामाजिक 
परिणाम निर्धारणातुन सुट आहे. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


सदरचा प्रकल्प हा खाजगी शेतजमिनीवर असून त्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नाही. तसेच कोणतीही व्यक्ती विस्थापीत होत 
नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

टीप उक्त जमिनीच्या आराखड्याचेजिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक १२ मार्च २०१९ . 


डॉ . निरुपमा डांगे , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ३४० . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक क.लि.- प्रस्तु- १- भू.सं.- कावि -११९१-२०१९. 


ज्याअर्थी, बोरगांव (निंघोट ) ता . मुर्तिजापूर येथील सिंचन तलावाच्या पुच्छ कालव्याच्या कामासाठी मौजा बोरगांव (निघोट), ता . मुर्तिजापूर , 
जि . अकोला येथील शेत जमीन गट क्रमांक ८६ आराजी ०.५४ हे . आर व गट क्रमांक ९ ५ आराजी ०.१३ हे . आर जमीन शासन निर्णय संकीर्ण -०३ 
२०१५ प्र.क्र . ३४- अ-२- मुंबई-३२, दि . ३०-०९-२०१५ च्या अनुषंगाने थेट खरेदी पद्धतीने खाजगी जमीन संपादन करावयाची आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन महसूल व वन विभाग , परिपत्रक क्र . एलक्यूएन-०१-२०१७-प्र.क्र .१२- अ-२ , दि . २५-०१-२०१७ च्या अनुषंगाने 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुर्तिजापूर यांच्या कार्यालयाकडून भूसंपादन संस्थेच्या वतीने खाजगी जमीन भूसंपादनासंबंधी खाली 
दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमानुसार खाली दिल्याप्रमाणे खाजगी जमीन संपादनासंबंधी दस्ताऐवज व नकाशे उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी, मुर्तिजापूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २८- एप्रिल ३ , २०१९ / चैत्र ७-१३ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यू-४७-मौजा बोरगांव निघोट- ०१-२०१८-२०१९ , मौजा बोरगांव निघोट , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादीत क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


०१ 


० ५४ 


८६ 
९ ५ 


०२ 


० १३ 


एकूण संपादीत क्षेत्र 


०६७ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


संपादन संस्थेचे नाव 


प्रकल्पाचे प्रयोजन 


जिल्हा जलसंधारण अधिकारी मृदा व जलसंधारण विभाग , अकोला 
बोरगांव (निघोट ) ता . मुर्तिजापूर येथिल सिंचन तलावाच्या पुच्छ कालव्याच्या कामाकरीता. 
या प्रकल्पामुळे शेतक -यांना सिंचनाचा लाभ मिळून त्यांचा शेती व्यवसाय अधिक विकसीत होईल व 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील व पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध होवू शकेल . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - तीन 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नसल्यामुळे सदरची माहिती निरंक 
आहे. 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव 
निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची - चार 
भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० क व त्या अनुषंगाने महसूल 
व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची -पाच 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : निरंक 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

: निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुर्तिजापूर , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला 

या कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


मुर्तिजापूर : 
दिनांक १४ मार्च २०१ ९ . 


अभयसिंह मोहिते , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, मुर्तिजापूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २८- एप्रिल ३ , २०१९/ चैत्र ७-१३ , शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा., अ. क्र . ३४१ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १ - आस्था- प्र.स.- कावि - २००-२०१९. 

शासन निर्णय , राजनैतिक सेवा विभाग , क्र . पी -१३ दोन- बी , दिनांक १६ जानेवारी १ ९ ५८ आणि दिनांक ०६ ऑगस्ट १९ ५८ च्या सम क्रमांकाच्या 
शासन निर्णयानुसार विहित करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , हृषीकेश मोडक , जिल्हाधिकारी, वाशिम सन २०१९ या वर्षासाठी संपूर्ण वाशिम 
जिल्ह्याकरीता खालील नमूद स्थानिक सुट्ट्या जाहीर करीत आहे. 

अ . क्र . कोणत्या कारणास्तव 

दिनांक दिवस सार्वजनिक सुट्ट्यांचे 

क्षेत्र 


( १ ) 


( ४ ) 
मंगळवार 


१ 


( २ ) 

( ३ ) 
अक्षय तृतीया ०७-०५-२०१९ 
पोळा 

३०-०८-२०१९ 
ज्येष्ठा गौरी पूजन ०६-०९ -२०१९ 


( ५ ) 
संपूर्ण वाशिम जिल्हा 
संपूर्ण वाशिम जिल्हा 
संपूर्ण वाशिम जिल्हा 


२ 


शुक्रवार 
शुक्रवार 


३ 


हा आदेश वाशिम जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालये आणि अधिकोष यांना लागू होणार नाही . 


हृषीकेश मोडक , 
जिल्हाधिकारी , 

वाशिम . 


वाशिम : 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


: 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ३४२ . 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक का वि.दं.शा.- कक्ष-४( १ )-२७०-२०१९. 


ज्याअर्थी, मा . भारत निवडणूक आयोग नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र . ४३७-६-१- ECI-INST - FUNCT - MCC -२०१९ दिनांक १०-०३-२०१९ व 
मा . मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक एमसीसी -२०१९ -प्र.क्र.२३८-१९-३३ , दिनांक १० मार्च २०१ ९ नुसार लोकसभा 
सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ ची घोषणा केली असून त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघातून लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका चार टप्प्यात 
घेण्याबाबतचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १० मार्च २०१९ ते २७ मे २०१९ पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते 
निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत) महाराष्ट्र राज्याकरीता आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहाणे आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेता निवडणुकीच्या 
कालावधीमध्ये कोणत्याही क्षेत्रात अथवा कोणत्याही प्रकारच्या वाहनांवर बसविलेल्या ध्वनीक्षेपकांच्या वापरास सकाळी ६.०० वाजेपासून रात्री १०.०० 
वाजेपर्यंत केवळ परवानगी देण्यात येईल . रात्री १०.०० पासून सकाळी ६.०० वाजेपर्यंत कोणत्याही क्षेत्रामध्ये तसेच फिरत्या वाहनावरील ध्वनीक्षेपणाच्या 
वापरास परवानगी देण्यात येणार नाही. कोणत्याही सभेमध्ये किंवा मिरवणुकीच्या वेळी एकाच जागी राहणारे ध्वनीक्षेपक दिलेल्या कालावधीपेक्षा 
अधिक कालावधीसाठी वापरावयाचे असतील तर संबंधीत अधिका- यांची खास परवानगी घ्यावी लागेल . कोणत्याही ध्वनीक्षेपणांचा वापर दिलेल्या वेळे 
बाहेर किंवा संबंधित पोलीस स्टेशन अधिकारी यांच्याकडून लेखी परवानगीशिवाय होत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास ध्वनीक्षेपकांच्या बरोबर जी काही 
साधने वापरण्यात येतील त्यांचेसह ध्वनीक्षेपक जप्ती करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल . फिरत्या वाहनांवर कोणत्याही ध्वनीक्षेपकांचा वापर 
करावयाचा असल्यास सर्व राजकीय पक्ष , उमेदवार , आणि अन्य कोणतीही व्यक्ती यांना संबंधित पोलीस स्टेशन अधिकारी यांच्याकडून लेखी परवानगी 
घ्यावी लागेल . लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही ठिकाणी/ कोणत्याही वाहनावर ध्वनीक्षेपकाचा वापर होत असल्यास बंदी घालणे आवश्यक असल्याचे 
माझे ठाम मत झाले आहे . 
अ - एक -२ ( ३१ ९ ३ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २८- एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३ , शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४( १) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , निरुपमा डांगे, जिल्हादंडाधिकारी , 
बुलडाणा असे आदेशित करते की , बुलडाणा जिल्ह्यात निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या वाहनांवर बसविलेल्या ध्वनीक्षेपकांच्या 
वापरास सकाळी ६.०० वाजेपासून रात्री १०.०० वाजेपर्यंत केवळ परवानगी देण्यात येईल . रात्री १०.०० पासून सकाळी ६.०० वाजेपर्यंत कोणत्याही 
क्षेत्रामध्ये तसेच फिरत्या वाहनावरील ध्वनीक्षेपणाच्या वापरास परवानगी देण्यात येणार नाही. कोणत्याही सभेमध्ये किंवा मिरवणुकीच्या वेळी एकाच 
जागी राहणारे ध्वनीक्षेपक दिलेल्या कालावधीपेक्षा अधिक कालावधीसाठी वापरावयाचे असतील तर संबंधीत पोलीस अधिका-यांची खास परवानगी घ्यावी 
लागेल . कोणत्याही ध्वनीक्षेपणांचा वापर दिलेल्या वेळेबाहेर किंवा संबंधित पोलीस स्टेशन अधिकारी यांच्याकडून लेखी परवानगी शिवाय होत 
असल्याचेनिदर्शनास आल्यास ध्वनीक्षेपकांच्या बरोबर जी काही साधने वापरण्यात येतील त्यांचेसह ध्वनीक्षेपक जप्ती करण्याची कार्यवाही करण्यात 
येईल . फिरत्या वाहनांवर कोणत्याही ध्वनीक्षेपकांचा वापर करावयाचा असल्यास सर्व राजकीय पक्ष , उमेदवार आणि अन्य कोणत्याही व्यक्ती यांनी 
संबंधित पोलीस अधिकारी यांच्याकडून लेखी परवानगी घ्यावी लागेल . लेखी परवानगी शिवाय कोणत्याही ठिकाणी/ कोणत्याही वाहनावर ध्वनीक्षेपकाचा 
वापर होत असल्यास विना परवानगी वापर करण्यावर बंदी घालीत आहे. हा बंदी आदेश संपूर्ण बुलडाणा जिल्ह्याकरीता दिनांक १०-०३-२०१९ चे 
सकाळी १०.०० वाजेपासून ते दिनांक २७-०५-२०१९ चे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत लागू राहील . 

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता , १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 


सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १०-३-२०१९ रोजी जारी केला आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु) म . शा . रा ., अ . क्र . ३४३ . 


आदेश 


क्रमांक का.वि.दं.शा.- कक्ष-४( १ )-२७१-२०१९. 


ज्याअर्थी, मा . भारत निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र . ४३७-६-१- ECI-INST- FUNCT - MCC -२०१९ दिनांक १०-०३-२०१९ व 
मा .मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक एमसीसी-२०१९- प्र.क्र.२३८-१९-३३, दिनांक १० मार्च २०१९ नुसार लोकसभा सार्वत्रिक 
निवडणुकी-२०१९ ची घोषणा केली असून त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघातून लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका चार टप्प्यात घेण्याबाबतचा 
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १० मार्च २०१९ ते २७ मे २०१९ पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची 
प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) महाराष्ट्र राज्याकरीता आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी तसेच लोकसभा निवडणुका निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे 
पार पाडण्याच्या दृष्टीने निवडणुकीचे कालावधीत उमेदवारांना प्रचाराचे वेळी त्यांचे वाहन ताफ्यात ३ पेक्षा जास्त वाहने वापरता येणार नाही तसेच 
निवडणुकीचे प्रचारासाठी वापरावयाचे वाहनांची परवानगी संपूर्ण लोकसभा मतदार संघासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी, बुलडाणा यांचेकडून व 
विधानसभा मतदारसंघाचे क्षेत्रासाठी त्या क्षेत्रातील संबधित सहाय्यक निवडणूक अधिकारी यांचेकडून घेणे आवश्यक आहे. तसेच प्रचार कार्यासाठी 
जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे नोंदणी न करण्यात आलेले कोणतेही वाहन प्रचार कार्यासाठी 
वापरता येणार नाही याकरीता प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याचेमाझे ठाम मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ (१) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , निरुपमा डांगे, जिल्हादंडाधिकारी 
बुलडाणा, असे आदेशीत करीत आहे की , बुलडाणा जिल्ह्यात निवडणुकीचे कालावधीत उमेदवारांना प्रचाराचे वेळी त्यांचे वाहन ताफ्यात ३ पेक्षा जास्त 
वाहने वापरता येणार नाही तसेच निवडणुकीचे प्रचारासाठी वापरावयाचे वाहनांची परवानगी संपूर्ण लोकसभा मतदार संघासाठी निवडणूक निर्णय 
अधिकारी, बुलडाणा यांचेकडून व विधानसभा मतदारसंघाचे क्षेत्रासाठी त्या क्षेत्रातील संबंधित सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडून घेणे 
आवश्यक राहील . प्रचार कार्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे नोंदणी न करण्यात आलेले 
कोणतेही वाहन प्रचार कार्यासाठी वापरता येणार नाही असे आदेशित करण्यात येत आहे . तथापि, हा आदेश मा . पंतप्रधान आणि इतर राजकीय 
व्यक्ती ज्यांना Z + सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे त्यांना लागू राहणार नाही हा आदेश संपूर्ण बुलडाणा जिल्ह्याकरीता दिनांक १०-०३-२०१९ चे 
सकाळी १०.०० वाजेपासून ते दिनांक २७-०५-२०१९ चे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत लागू राहील. 

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 


सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १०-३-२०१९ रोजी जारी केला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २८ -एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३ , 


शके १ ९ ४१ 


७ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा., अ . क्र . ३४४ . 


आदेश 


क्रमांक का.वि.दं.शा.- कक्ष-४( १ )-२७२-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, मा . भारत निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र . ४३७-६-१ - ECI -INST - FUNCT - MCC - २०१९ दिनांक १०-०३-२०१९ व 
मा . मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक एमसीसी -२०१९-प्र.क्र.२३८-१९ -३३, दिनांक १० मार्च२०१९ नुसार लोकसभा सार्वत्रिक 
निवडणुकी-२०१९ ची घोषणा केली असून त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघातून लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका चार टप्यात घेण्याबाबतचा 
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १० मार्च२०१९ ते २७ मे २०१९ पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची 
प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) महाराष्ट्र राज्याकरीता आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहाणे आवश्यक असल्याची बाब विचारात घेता निवडणुका 
जाहीर होताच महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्ता विरुपन करण्यास प्रतिबंध अधिनियम , १९९ ५ चे कलम ५ अनुसार राजकीय पक्षाने / संघाने / संस्थाने 
उमेदवार . प्रतिनिधी यांनी सार्वजनिक जागा शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाचे इ . शासकीय संपत्तीच्या भींतीवरील लेखन , इमारत व जागेवरील 
लावलेली भिंतीपत्रके , फलक , पोस्टर्स ,बॅनर्स , कट आऊटस , झेंडे इ. निवडणुक जाहीर झाल्यानंतर २४ तासामध्ये काढून टाकणे आवश्यक असल्याचे 
तसेच रेल्वे स्टेशन , बसस्टँड, विमानतळ, रेल्वेपुल , रस्ते , शासकीय बसेस , इलेक्ट्रीक /टेलिफोन खांब, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या 
इमारती येथील अनधिकृत राजकीय जाहिराती निवडणुक जाहीर झाल्यापासून २४ तासामध्ये काढुन टाकणे आवश्यक असल्याचे व खाजगी जागा , 
इमारतीवरील संबंधीत जागा मालकाचे लेखी संमती शिवाय लावलेली भिंतीपत्रके , फलक , पोस्टर्स , बॅनर्स , कट आऊटस , त्वरीत काढणे आवश्यक 
असल्याचे माझे ठाम मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ (१ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी, निरुपमा डांगे, जिल्हादंडाधिकारी 
बुलडाणा, असे आदेशीत करीत आहे की , बुलडाणा जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्षाने/ संघाने संस्थाने उमेदवार, प्रतिनिधी यांनी सार्वजनिक जागा, 
शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाचेइ . शासकीय संपत्तीच्या भीतीवरील लेखन , इमारत व जागेवरील लावलेली भिंतीपत्रके , फलक , पोस्टर्स , बॅनर्स , 
कट आऊटस , झेंडे इ. निवडणुक जाहीर झाल्यानंतर २४ तासामध्ये काढून टाकावे तसेच रेल्वे स्टेशन, बसस्टँड , विमानतळ, रेल्वेपुल, रस्ते , शासकीय 
बसेस, इलेक्ट्रीक/ टेलिफोन खांब , नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इमारती येथील अनधिकृत राजकीय जाहिराती निवडणूक जाहीर 
झाल्यापासून २४ तासामध्ये काढून टाकावे व खाजगी जागा, इमारतीवरील संबंधीत जागा मालकाचे लेखी संमती शिवाय लावलेली भित्तीपत्रके , फलक , 
पोस्टर्स , बॅनर्स , कट आऊटस त्वरील काढून टाकण्याबाबत आदेश करीत आहे . सदर आदेश संपूर्ण बुलडाणा जिल्ह्याकरीता दिनांक १०-०३-२०१९ 
चे सकाळी १०.०० वाजेपासून ते दिनांक २७-०५-२०१९ चे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत लागू राहील . 


या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास उक्त अधिनियमाचे कलम ४ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 


सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १०-३-२०१९ रोजी जारी केला आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु) म . शा . रा., अ . क्र . ३४५ . 


आदेश 


क्रमांक का वि.दं.शा.- कक्ष-४( १)-२७३-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, मा . भारत निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र . ४३७-६-१ - ECI-INST -FUNCT - MCC - २०१९ दिनांक १०-०३-२०१९ व 
मा . मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक एमसीसी-२०१९-प्र.क्र.२३८-१९-३३, दिनांक १० मार्च २०१९ नुसार लोकसभा सार्वत्रिक 
निवडणूक -२०१९ ची घोषणा केली असून त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघातून लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका चार टप्प्यात घेण्याबाबतचा 
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १० मार्च २०१९ ते २७ मे २०१९ पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची 
प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत) महाराष्ट्र राज्याकरीता आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २८- एप्रिल ३, २०१९ / चैत्र ७-१३ , शके १ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहाणे आवश्यक आहे ही बाबविचारात घेता मतदानाचेदिवशी 
मतदान केंद्रापासून २०० मीटरच्या आत कोणताही मंडप उभारण्यात येऊ नये तसेच जेथे एकाच मतदान केंद्राच्या ठिकाणी किंवा त्यांच्या जागेत एका 
पेक्षा अधिक मतदान केंद्रे उभारण्यात आली असतील तेथे अशा मतदान केंद्राच्या गटांसाठी त्या जागेच्या २०० मीटरचे अंतरा पलीकडे उमेदवाराचा 
केवळ एकच मंडप असावा , तसेच मतदान केंद्र, धार्मिक स्थळे, दवाखाने आणि शैक्षणिक संस्था याच्या पासून २०० मिटरच्या आत मंडप नसावा, 
उमेदवाराला ज्या ठिकाणी मंडप उभारावयाचा त्या ठिकाणी दोन व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी छत्रीचा किंवा ताडपत्रीचा अथवा कापडाच्या तुकड्याच्या 
बनविलेला असेल व त्यात केवळ एक टेबल ( मेज ) व २ खुर्ध्या असतील . मंडपामध्ये उमेदवाराचे पक्षाचे नाव /निवडणुक चिन्ह दर्शविणारा केवळ १ बॅनर 
(३ x ४१ १/२ फूटाचा) लावता येईल . तथापी, एकाच इमारतीमध्ये दोन मतदान केंद्रे उभारण्यात आली असल्यास दोन मतदान मंडपही उभारता येतील . 
ज्या उमेदवाराला असे मंडप उभारावयाचे असतील अशा प्रत्येक उमेदवाराने त्याला या मतदान केंद्रावर मंडप उभारावयाचे आहेत त्या मतदान केंद्राचे 
नांव त्याचे अनुक्रमांक याबाबतची लेखी माहिती निवडणूक अधिका- यांना आगाऊ कळविण्यात आली पाहीजे . असे मंडप उभारतांना स्थानिक 
प्राधिकरणाकडून लेखी परवानगी घेतली पाहीजे . मतदारांना मतदान यादीतील अनुक्रमांक देण्याच्या एकमेव प्रयोजनाकरीताच केवळ या मंडपाचा वापर 
करण्यात आला पाहीजे . अशा मंडपामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत गदी करण्यास मुभा असणार नाही . मतदान केंद्रातून मत देऊन बाहेर पडलेल्या 
व्यक्तीस मंडपात येण्याची मुभा असणार नाही. मंडप सांभाळणा- या व्यक्तीनी मतदान केंद्राकडे जाणा- या मतदारांच्या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण 
करता कामा नयेकिंवा त्यांना दुस - या उमेदवारांच्या मंडपात जाण्यास प्रतिबंध करता कामा नये . कोणत्याही व्यक्तीस मतदान केंद्राच्या १०० मीटरच्या 
आतील भागामध्ये आणि मतदान केंद्राचेठिकाणी किंवा जवळपास जमाव करु नये, मतदारावर मतदान करण्यास किंवा मतदान न करण्यास दबाव आणू 
नये. तसेच मतदानाचेदिवशी उमेदवारांचेप्रचार चिन्ह प्रदर्शित करु नये. तसेच मतदान केंद्रात सेल्युलर फोन कॉर्डलेस दूरध्वनी, बिनतारी संच इत्यादि 
नेण्यास किंवा त्यांचा वापर करण्यास बंदी घालणे आवश्यक असल्याचे माझे ठाम मत झाले आहे. 


त्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ ( १) अन्वये असलेल्या अधिकारानुसार मी , निरुपमा डांगे, जिल्हादंडाधिकारी बुलडाणा, 
बुलडाणा जिल्ह्यातील मतदान केंद्रापासून २०० मीटरच्या आत कोणताही मंडप उभारण्यात येऊ नये तसेच जेथे एकाच मतदान केंद्राच्या ठिकाणी किंवा 
त्याच्या जागेत एका पेक्षा अधिक मतदान केंद्रे उभारण्यात आली असतील तेथे अशा मतदान केंद्राच्या गटांसाठी त्या जागेच्या २०० मीटरच्या अंतरा 
पलीकडे उमेदवाराचा केवळ एकच मंडप असावा. तसेच मतदान केंद्र , धार्मिक स्थळे , दवाखाने आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या पासून २०० मीटरच्या आत 
मंडप नसावा . उमेदवाराला ज्या ठिकाणी मंडप उभारावयाचा त्या ठिकाणी दोन व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी छत्रीचा किंवा ताडपत्रीचा अथवा 
कापडाच्या तुकड्याचा बनविलेला असेल व त्यात केवळ एक टेबल (मेज) व २ खुर्ध्या असतील. मंडपामध्ये उमेदवाराचेपक्षाचे नाव/ निवडणुक चिन्ह 
दर्शविणारा केवळ १ बॅनर ( ३ x ४१ १/२ फूटाचा) लावता येईल . तथापी, एकाच इमारतीमध्ये दोन मतदान केंद्रे उभारण्यात आली असल्यास दोन 
मतदान मंडपही उभारता येतील . ज्या उमेदवाराला असे मंडप उभारावयाचे असतील अशा प्रत्येक उमेदवाराने त्याला या मतदान केंद्रावर मंडप 
उभारावयाचे आहेत त्या मतदान केंद्राचे नांव त्याचे अनुक्रमांक याबाबतची लेखी माहिती निवडणूक अधिका- यांना आगाऊ कळविण्यात आली पाहीजे . 
असे मंडप उभारतांना स्थानिक प्राधिकरणाकडून लेखी परवानगी घेतली पाहीजे. मतदारांना मतदान यादीतील अनुक्रमांक देण्याच्या एकमेव 
प्रयोजनाकरीताच केवळ या मंडपाचा वापर करण्यात आला पाहीजे . अशा मंडपामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत गर्दी करण्यास मुभा असणार नाही. 
मतदान केंद्रातून मत देऊन बाहेर पडलेल्या व्यक्तीस मंडपात येण्याची मुभा असणार नाही . मंडप सांभाळणा- या व्यक्तीनी मतदान केंद्राकडे जाणा- या 
मतदारांच्या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण करता कामा नये किंवा त्यांना दुस - या उमेदवारांच्या मंडपात जाण्यास प्रतिबंध करता कामा नये . 
कोणत्याही व्यक्तीस मतदान केंद्राच्या १०० मीटरच्या आतील भागामध्ये आणि मतदान मंडपामध्ये आणि मतमोजणीच्या ठिकाणी सेल्युलर फोन , 
कॉर्डलेस दूरध्वनी, बिनदारी संच इत्यादि नेण्यास किंवा त्यांचा वापर करण्यास बंदी घालीत आहे . हा बंदी आदेश संपूर्ण बुलडाणा जिल्ह्याकरीता 
दिनांक १०-०३-२०१९ चे सकाळी १०.०० वाजेपासून ते दिनांक २७-०५-२०१९ चे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत लागू राहील . 


या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 


सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १०-३-२०१९ रोजी जारी केला आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ३४६ . 


आदेश 


क्रमांक का.वि.दं.शा.- कक्ष-४( १ )-२७४-२०१९. 


ज्याअर्थी, मा . भारत निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांचेपत्र क्र . ४३७-६-१- ECI-INST -FUNCT - MCC - २०१९ दिनांक १०-०३-२०१९ व 
मा .मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांचेपत्र क्रमांक एमसीसी-२०१९ -प्र.क्र.२३८-१९-३३, दिनांक १० मार्च २०१९ नुसार लोकसभा सार्वत्रिक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २८- एप्रिल ३ , २०१९ / चैत्र ७-१३ , शके १९ ४१ 


९ 


. 


निवडणूकी-२०१९ ची घोषणा केली असून त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघातून लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका चार टप्प्यात घेण्याबाबतचा 
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १० मार्च २०१९ ते २७ मे २०१९ पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची 
प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) महाराष्ट्र राज्याकरीता आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहाणे आवश्यक आहे ही बाब विचारात घेता मतदान 
केंद्र, धार्मिक स्थळे, दवाखाना, शैक्षणिक संस्था या पासून २०० मीटरच्या आत , कोणत्याही राजकिय पक्ष , उमेदवार यांनी त्यांचे तात्पुरते कार्यालय 
उभारण्यात येवू नये तसेच अशी कार्यालये, सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तेवर/ कोणत्याही धार्मीक ठिकाणी किंवा अशा धार्मीक ठिकाणांच्या जागेत/ 
कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला /रुग्णालयाला लागून अथवा विद्यमान मतदान केंद्राच्या २०० मीटरच्या आंत , कोणतेही अतिक्रमण करुन उघडता येणार 
नाही . शिवाय अशा कार्यालयावर पक्ष चिन्ह / छायाचित्रे असलेला केवळ एकच पक्ष ध्वज आणि बॅनर लावता येईल आणि अशा कार्यालयामध्ये 
वापरण्यात येणा- या बॅनरचा आकार स्थानिक कायदयाद्वारे फलक / जाहिरात फलक इत्यांदीचा याहून लहान आकार विहीत केला असेल तर स्थानिक 
कायद्याद्वारे विहीत केलेला लहान आकार लागू असेल या शर्तीच्या अधीन राहून ४ फुट x ८ फुट यापेक्षा अधिक असता कामा नये. असे माझे ठाम मत 
झाले आहे. 

त्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ (१ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , निरुपमा डांगे, जिल्हादंडाधिकारी 
बुलडाणा, असे आदेशीत करीत आहे की , बुलडाणा जिल्ह्यातील कोणत्याही ठिकाणी मतदान केंद्र , धार्मिक स्थळे, दवाखाना, शैक्षणिक संस्था या पासून 
२०० मीटरच्या आत, कोणताही राजकीय पक्ष , उमेदवार यांनी त्यांचे तात्पुरते कार्यालय उभारण्यास बंधी घालीत आहे तसेच अशी कार्यालये, सार्वजनिक 
किंवा खाजगी मालमत्तेवर / कोणत्याही धार्मीक ठिकाणी किंवा अशा धार्मीक ठिकाणांच्या जागेत/ कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला /रुग्णालयाला लागून 
अथवा विद्यमान मतदान केंद्राच्या २०० मीटरच्या आंत , कोणतेही अतिक्रमण करुन उघडता येणार नाही . शिवाय अशा कार्यालयावर पक्ष चिन्ह / 
छायाचित्रे असलेला केवळ एकच पक्ष ध्वज आणि बॅनर लावता येईल आणि अशा कार्यालयामध्ये वापरण्यात येणा- या बॅनरचा आकार स्थानिक 
कायद्याद्वारे फलक / जाहिरात फलक इत्यांदीचा याहून लहान आकार विहीत केला असेल तर स्थानिक कायद्याद्वारे विहीत केलेला लहान आकार लागू 
असेल या शर्तीच्या अधीन राहून ४ फूट x ८ फूट यापेक्षा अधिक असता कामा नये. हा आदेश संपूर्ण बुलडाणा जिल्ह्याकरीता दिनांक १०-०३-२०१९ 
चे सकाळी १०.०० वाजेपासून ते दिनांक २७-०५-२०१९ चे रात्री २४.०० वाजेपर्यंत लागू राहील . 

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 


सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १०-३-२०१९ रोजी जारी केला आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ३४७ . 


आदेश 


क्रमांक का.वि.दं.शा.- कक्ष-४( १ )-२७५-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, मा . भारत निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र . ४३७-६-१- ECI-INST - FUNCT - MCC - २०१९ दिनांक १०-०३-२०१९ व 
मा . मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक एमसीसी-२०१ ९-प्र.क्र.२३८-१९ -३३, दिनांक १० मार्च २०१९ नुसार लोकसभा सार्वत्रिक 
निवडणुकी-२०१ ९ ची घोषणा केली असून त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघातून लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका चार टप्प्यात घेण्याबाबतचा 
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १० मार्च २०१९ ते २७ मे २०१९ पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची 
प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) महाराष्ट्र राज्याकरीता आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहाणे आवश्यक असल्याची बाब विचारात घेता मतदानाचे 
दिवसी व मतदान केंद्र व परिसरात जमाव करण्यास , मतदारांना घाबरविण्यास बळजबरीने मतदान करण्यास किंवा मतदान न करण्यास प्रवृत करणे , 
उमेदवाराच्या निवडणूक चिन्हाचे प्रदर्शन करणे, मोबाईल फोन , कॉडलेस फोन, पेजर वायरलेस सेट व इतर ईलेट्रानिक्स उपकरणांचा वापर करणे , 
वाहनांचा प्रवेश , मतदान केंद्रामध्ये अनधिकृत प्रवेश यावर बंदी घालणे आवश्यक असल्याचे तसेच १०० मीटर परिधाच्या आत मतदान केंद्र परिसर म्हणून 
वर्णन केलेल्या मतदान केंद्राच्या परिसरात आणि मतदान मंडपामध्ये भ्रमणध्वनी, तार विरहीत दुरध्वनी आणि बिनतारी संदेश संच इ. बाळगण्यास किंवा 
वापरण्यास कोणत्याही व्यक्तीला मुभा नाही. केवळ निरिक्षण / सुक्ष्म निरिक्षक , मतदान केंद्राध्यक्ष व सुरक्षा कर्मचारी वर्ग यांनाच भ्रमणध्वणी बाळगण्यास 
मुभा आहे . पंरतु त्यांचे भ्रमणध्वनी निःशब्द्ध ( सायलेंट मोडवर) ठेवतील , असे माझे ठाम मत झाले आहे . 


अ - एक -३ ( ३१९ ३ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २८- एप्रिल ३ , २०१९ / चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 


त्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ ( १) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , निरुपमा डांगे, जिल्हादंडाधिकारी 
बुलडाणा, असे आदेशीत करीत आहे की , बुलडाणा जिल्ह्यातील मतदानाचेदिवशी मतदान केंद्र व परिसरात जमाव करण्यास , मतदारांना 
घाबरविण्यास , बळजबरीने मतदान करण्यास किंवा मतदान न करण्यात प्रवृत्त करणे, उमेदवाराच्या निवडणूक चिन्हाचे प्रदर्शन करणे , मोबाईल फोन , 
कॉडलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट व इतर ईलेट्रॉनिक्स उपकरणांचा वापर करणे, वाहनांचा प्रवेश , मतदान केंद्रामध्ये अनधिकृत प्रवेश यावर बंदी 
घालीत आहे . तसेच १०० मीटर परिधाच्या आत मतदान केंद्र परिसर म्हणून वर्णन केलेल्या मतदान केंद्राच्या परिसरात आणि मतदान मंडपामध्ये 
भ्रमणध्वनी, तार विरहीत दुरध्वनी आणि बिनतारी संदेश संच इ. बाळगण्यास किंवा वापरण्यास कोणत्याही व्यक्तीला मुभा नाही . केवळ निरिक्षण / सुक्ष्म 
निरिक्षक , मतदान केंद्राध्यक्ष व सुरक्षा कर्मचारी वर्ग यांनाच भ्रमणध्वणी बाळगण्यास मुभा आहे . पंरतु त्यांचे भ्रमणध्वनी निःशब्द्ध ( सायलेंट मोडवर ) 


ठेवतील . 


हा आदेश संपूर्ण बुलडाणा जिल्ह्यकरीता दिनांक १०-०३-२०१९ चे सकाळी १०-०० वाजेपासून ते दिनांक २७-०५-२०१९ चे रात्री २४.०० 
वाजेपर्यन्त लागू राहील . तथापि , हा आदेश सर्व मतदानाशी संबंधीत अधिकारी , सर्व पोलीस अधिकारी , सुरक्षा पथकातील कर्मचारी, निवडणूक निरीक्षक 
यांना लागू राहणार नाही. 


या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 


सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १०-३-२०१९ रोजी जारी केला आहे. 


भाग १ ( अ. वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ३४८ . 


आदेश 


क्रमांक का .वि.दं.शा.- कक्ष-४( १ )-२७६-२०१९. 


ज्याअर्थी, मा . भारत निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांचेपत्र क्र . ४३७-६-१- ECI-INST - FUNCT - MCC -२०१९ दिनांक १०-०३-२०१९ व 
मा . मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक एमसीसी-२०१९-प्र.क्र.२३८-१९ -३३, दिनांक १० मार्च २०१९ नुसार लोकसभा सार्वत्रिक 
निवडणुकी-२०१९ ची घोषणा केली असून त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघातून लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका चार टप्प्यात घेण्याबाबतचा 
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १० मार्च २०१९ ते २७ मे २०१९ पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची 
प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत) महाराष्ट्र राज्याकरीता आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती कायम राहण्याच्या दृष्टीने तसेच लोकसभा निवडणूक निर्भय व 
निःपक्षपातीपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने निवडणुकीचे कालावधीत देशाच्या व राज्याच्या सुरक्षिततेला धोका पोहचेल अशा प्रकारचे सार्वजनिक ठिकाणी 
भाषण देणे , नकला करणे आक्षेपार्ह चित्र व चिन्ह प्रदर्शित करणे ज्या द्वारे नियमाचा भंग होईल अशा कृत्यावर बंदी घालणे आवश्यक असल्याचे मत 
झाले आहे. 


त्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ ( १) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , निरुपमा डांगे, जिल्हादंडाधिकारी 
बुलडाणा, असे आदेशीत करीत आहे की , बुलडाणा जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती कायम राहण्याच्या दृष्टीने तसेच लोकसभा 
निवडणुक निर्भय व निःपक्षपातीपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने निवडणुकीचे कालावधीत देशाच्या व राज्याच्या सुरक्षिततेला धोका पोहचेल अशा 
प्रकारचे सार्वजनिक ठिकाणी भाषण देणे , नकला करणे, आक्षेपार्ह चित्र व चिन्ह प्रदर्शित करणे ज्याद्वारे नियमाच्या भंग होईल असे कृत्य करण्यास बंदी 
घालीत आहे . 


या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 


सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १०-३-२०१९ रोजी जारी केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २८-एप्रिल ३, २०१९/ चैत्र ७-१३ , शके १९ ४१ 


११ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ३४ ९ . 


आदेश 


क्रमांक का.वि.दं.शा.- कक्ष-४( १ )-२७७-२०१९. 


ज्याअर्थी, मा . भारत निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र . ४३७-६-१- ECI-INST - FUNCT - MCC - २०१९ दिनांक १०-०३-२०१९ व 
मा . मुख्य निवडणूक अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक एमसीसी-२०१९ -प्र.क्र.२३८-१९ -३३, दिनांक १० मार्च २०१९ नुसार लोकसभा 
सार्वत्रिक निवडणुकी-२०१९ ची घोषणा केली असून त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघातून लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका चार टप्प्यात 
घेण्याबाबतचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक १० मार्च २०१ ९ ते २७ मे २०१९ पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते 
निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) महाराष्ट्र राज्याकरीता आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती कायम राहण्याच्या दृष्टीने तसेच लोकसभा निवडणुक निर्भय व 
निःपक्षपाती पणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील सर्वमुद्रक व प्रकाशक यांनी लोक प्रतिनिधीत्व अधिनियमाचे कलम १२७ ए मधिल तरतुदीचे पालन 
होण्यासाठी निवडणुकीशी संबंधित साहित्य मुद्रीत व प्रकाशित करतांना ( उदा . पोस्टर्स, पॉप्लेट , इत्यादि ) त्यावर मुद्रक / प्रकाशक यांचे नाव व पत्ता 
असणे आवश्यक आहे . मुद्रकाजवळ प्रकाशकाच्या स्वाक्षरीचे करारपत्र असणे आवश्यक आहे . निवडणुकीचे साहित्य प्रकाशित केल्यापासून ३ 
दिवसांचे आत प्रकाशित साहित्याच्या ३ प्रती व मुद्रकाला प्रकाशकाने प्राधिकृत केल्याबाबतचे करारपत्र निवडणूक शाखेत सादर करणे आवश्यक आहे. 
तसेच छापील निवडणूक साहित्याच्या ४ प्रति व सदर निवडणूक साहित्य छापण्याकरीता आलेल्या खर्चाचा तपशील निवडणूक शाखेत सादर करणे 
आवश्यक असल्याचे माझे ठाम मत झाले आहे . 


त्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ ( १) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , निरुपमा डांगे, जिल्हा 
दंडाधिकारी बुलडाणा, असे आदेशीत करीत आहे की , बुलडाणा जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती कायम राहण्याच्या दृष्टीने तसेच लोकसभा 
निवडणुक निर्भय व निःपक्षपातीपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील सर्व मुद्रक व प्रकाशक यांनी निवडणुकीशी संबंधीत साहित्य मुद्रीत व प्रकाशित 
करतांना ( उदा. पोस्टर्स , पॉप्लेट , इत्यादि) त्यावर मुद्रक / प्रकाशक यांचे नाव व पत्ता असणे आवश्यक आहे. मुद्रकाजवळ प्रकाशकाच्या स्वाक्षरीचे 
करारपत्र असणे आवश्यक आहे. निवडणुकीचे साहित्य प्रकाशित केल्यापासून ३ दिवसांचे आत प्रकाशित साहित्याच्या ३ प्रती व मुद्रकाला प्रकाशकाने 
प्राधिकृत केल्याबाबतचे करारपत्र निवडणूक शाखेत सादर करणे आवश्यक राहील . तसेच छापील निवडणूक साहित्याच्या ४ प्रति व सदर निवडणूक 
साहित्य छापण्याकरीता आलेल्या खर्चाचा तपशील निवडणूक शाखेत सादर करण्याबाबत आदेशीत आहे. 


या आदेशाचे उल्लघन झाल्याने निदर्शनास आल्यास लोकप्रतिनिधत्व अधिनियामचे कलम १२७ ए नुसार तसे भारतीय दंड संहिता, १८६० चे 
कलम १८८ नुसार 

कार्यवाही करण्यात येईल . 


सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १०-०३-२०१९ रोजी जारी केला आहे. 


दिनांक : १० मार्च, २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ३५० . 


आदेश 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३३ ( १ ) ( ग ) अन्वये 


क्रमांक गृहविभाग -कक्ष-४(३ )-कावी-५९६-२०१९. 


ज्याअर्थी, विभाग नियंत्रक , बुलडाणा यांनी त्यांचे पत्र क्र.जाक्र .- राप-विनि- बुल- वाह -चालन -५४ दिनांक १३-३-२०१९ नुसार कळविले आहे की , 
सैलानी यात्रा दिनांक १७-३-२०१९ते २९- ३-२०१९ या कालावधीत असून दिनांक २५-०३-२०१९ रोजी सोमवार हा यात्रेचा मुख्य दिवस आहे. सैलानी 
यात्रेत मोठ्या प्रमाणात भाविक यात्रेकरु येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याच बरोबर २, ३ आणि ४ चाकी वाहने मोठ्या प्रमाणात येऊन 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २८- एप्रिल ३ , २०१९ / चैत्र ७-१३, शके १९ ४१ 


वाहतूकीची कोंडी होऊ शकते म्हणून सैलानी यात्रेतील तात्पुरते तीन बस स्थानकाचे परिसरात २०० मिटर अंतरावर “ नो पार्कीग झोन ” बाबत अधिसूचना 
काढणे आवश्यक आहे . 


तसेच सैलानी यात्रेत तात्पुरत्या बसस्थानकाच्या ठिकाणी वाहनांची गर्दी होऊन वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊन अपघात होण्याची शक्यता 
सुद्धा नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवून वाहतुकीचे विनियमन करण्यासाठी सैलानी यात्रेतील राज्य परिवहन 
महामंडळाच्या तात्पुरत्या तीन बस स्थानकाचे२०० मिटर अंतरावर अवैध वाहतुकीस आळा घालणे अनिवार्य असल्याची माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , डॉ . निरुपमा डांगे, जिल्हादंडाधिकारी बुलडाणा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३३ ( १) ( ग) अन्वये प्राप्त 
अधिकारांचा वापर करुन सैलानी यात्रेसाठी राज्य परिवहन महामंडळाने पिंपळगांव सराई परिसरात गट ३८३ तसेच पिंपळगांव सराई ते भडगांव 
मार्गावर गट नंबर १२०/ १२९ मध्ये आणि ढासाळवाडी परिसरातील गट नंबर ३६६ मध्ये उभारणी केलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या तात्पुरत्या तीन 
बसस्थानकांपासून २०० मिटर अंतर इतक्या मर्यादेतील जागा “ नो पार्कीग झोन ” म्हणून या अधिसूचनेद्वारे घोषित करीत आहे . 

सदर अधिसूचना दिनांक १७-०३-२०१९ चे सकाळी ०६.०० वाजेपासून दिनांक २९- ०३-२०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) लागू 
राहील . 


या अधिसूचनेचे उल्लंघन केल्याचेनिदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम १३१ अन्वये उचित कार्यवाही करण्यात 
येईल . 


ही अधिसूचना माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १५-०३-२०१९ रोजी जारी करण्यात येत आहे . 


दिनांक १५ मार्च २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ३५१ . 


आदेश 


क्रमांक गृहविभाग- कक्ष-४( १ )-कावी-१३६-२०१९. 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा अधिनियम २) चे कलम २२ पोट- कलम १ अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी , जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा खालील परिशिष्टामधील दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी नव्याने रुजु 

झालेल्या अधिका- यांना कार्यकारी दंडाधिकारी 
म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत तसेच मुंबई पोलीस कायदा १९५१ अंतर्गत तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी क्षेत्र निर्धारण करीत आहे. त्यांना 
ठरवून दिलेल्या कार्यक्षेत्रातून फौजदारी प्रक्रिया संहिता मधील कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर त्यांनी त्यांचे प्रशासकीय 
प्रभार स्विकारल्याचे तारखेपासून करण्यास प्राधिकृत करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिका-यांचे नाव 


पदनाम 


स्थानिक निर्धारीत क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . बी . एस . घुगे 


उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ल.सिं.का. 


२ 


श्री . अनिल माचेवाड 


उपजिल्हाधिकारी , रोहयो 


संपूर्ण बुलडाणा जिल्हा 
संपूर्ण बुलडाणा जिल्हा 
संपूर्ण बुलडाणा जिल्हा 
संपूर्ण मेहकर उपविभाग 


ew 


श्री . राजेश्वर हांडे 


उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन म.प्र . 


४ 


श्री . जयंत देशपांडे 


उपविभागीय अधिकारी , मेहकर 


कु . वैशाली देवकर 


उपविभागीय अधिकारी , जळगाव जामोद 


संपूर्ण जळगाव जामोद उपविभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २८- एप्रिल ३ , २०१९/ चैत्र ७-१३ , शके १९ ४१ 


१३ 


परिशिष्ट -चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
संपूर्ण बुलडाणा जिल्हा 


६ 


श्रीमती पुष्पा 

सोळंके 


तहसिलदार , महसूल , 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, 


बुलडाणा. 


७ 


श्री . अजितकुमार येळे 


तहसिलदार, चिखली 


संपूर्ण चिखली तालुका 


८ 


श्रीमतीनिकेता जावरकर 


तहसिलदार, देऊळगावराजा 


संपूर्ण देऊळगावराजा तालुका 


९ 


श्री . संजय गरकल 


तहसिलदार , मेहकर 


संपूर्ण मेहकर तालुका 


१० 


श्री . सैपन नदाफ 


तहसिलदार , लोणार 


संपूर्ण लोणार 

तालुका 


११ 


श्रीमती शिल्पा बोबडे 


तहसिलदार, शेगाव 


संपूर्ण शेगाव तालुका 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


श्री . महेश पवार , परि.तहसिलदार तहसिलदार, संग्रामपूर 

संपूर्ण संग्रामपूर तालुका 
श्री . आर . एम . तायडे तहसिलदार, नांदुरा 

संपूर्ण नांदुरा तालुका 
श्री . एस . के . डोईफोडे तहसिलदार , मोताळा 

संपूर्ण मोताळा तालुका 
कु . पी . आर . मानखैर नायब तहसिलदार , संगांयो, शेगाव 

संपूर्ण शेगाव तालुका 
श्री . एम . एल . इंगोले 

नायब तहसिलदार , उ.वि.अ कार्यालय, जळगाव जामोद संपूर्ण जळगाव जामोद तालुका 
श्री . ए . एन . शेलार निरीक्षण अधिकारी, चिखली 

संपूर्ण चिखली तालुका 
कु . मनिषा माजरखेडे निरीक्षण अधिकारी, मेहकर 

संपूर्ण मेहकर तालुका 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


श्री . विशाल भगत 


निरीक्षण अधिकारी, खामगांव 


संपूर्ण खामगांव तालुका 


२० 


कु . स्मिता ढोके 


निरीक्षण अधिकारी , मलकापूर 


संपूर्ण मलकापूर तालुका 


याशिवाय वरील अधिका- यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ ( २/७४) च्या कलम १२९ , १३० व १३१ मधील शक्तीचा वापर संपूर्ण बुलडाणा 
जिल्हा क्षेत्राकरीता करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


बुलडाणा : 
दिनांक १२ मार्च २०१९ . 


डॉ . निरुपमा डांगे , 
जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा. 


अ - एक-४ ( ३१ ९ ३ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


